RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


SimA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष १, अंक १० 


गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल -९- १५ , २०१५ / चैत्र १९- २५ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे २४,किंमत : रुपये १४ .०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 
पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई 

आदेश 
क्रमांक विशा/ नमुमपानि / मनाई आदेश/ १०७१ /१५. ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग , यांनी नवी मुंबई महानगरपालिका , 
सार्वत्रिक निवडणूक - २०१५ कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने दिनांक ३१ मार्च २०१५ ते दिनांक २४ एप्रिल २०१५ पर्यंत , नवी 
मुंबई महानगरपालिका निवडणूक प्रक्रियेचे कामकाज ( नामनिर्देशन पत्र दाखल करणे, नामनिर्देशन पत्राची छाननी करणे व नामनिर्देशन पत्र 
मागे घेणे, इत्यादी कामे ) खालील नमूद ठिकाणी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालय येथे होणार आहे . सदर कार्यालयाचे कार्यक्षेत्रात , 
समोर दर्शविलेल्या प्रभागांचा समाविष्ट केलेला आहे : 
अनुक्रमांक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालय ठिकाण 

समाविष्ट प्रभाग 


१ 


१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ , ९ ( एकूण ९ ) 


२ 


१० , ११, १२, १३, १४ , १५, १६, १७, १८ , २१, २२ , 
२३ ( एकूण १२ ). 


१९ , २० , २४ , २५ , २७, २८ , २९ , ३० , ३१, ३२ व 
३३ ( एकूण ११ प्रभाग) . 


एच विभाग , दिघा, नवी मुंबई महानगरपालिका , 
विभाग कार्यालय इमारत , पहिला मजला , दिघा , 
नवी मुंबई . 
जी विभाग, ऐरोली, नवी मुंबई महानगरपालिका , 
विभाग कार्यालय इमारत , तळमजला , दिघा , 
सेक्टर ३, ऐरोली . 
एफ विभाग, घणसोली, नवी मुंबई महानगरपालिका , 
विभाग कार्यालय इमारत , पहिला मजला, 
घणसोली गाव, नवी मुंबई . 
ई विभाग , कोपरखैरणे, नवी मुंबई महानगरपालिका , 
विभाग कार्यालय इमारत , पहिला मजला, चिकणेश्वर 
बस डेपो समोर , सेक्टर ६, कोपरखैरणे , नवी मुंबई. 
ई विभाग, कोपरखैरणे , नवी मुंबई महानगरपालिका , 
विभाग कार्यालय इमारत , पहिला मजला, चिकणेश्वर 
बस डेपो समोर , सेक्टर ६, कोपरखैरणे , नवी मुंबई . 
सी विभाग , वाशी, नवी मुंबई महानगरपालिका , 
विभाग कार्यालय इमारत , पहिला मजला, भू.क्र . ४६ऐ, 
सेक्टर १५, वाशी, नवी मुंबई. 
डी विभाग, तुर्भे, नवी मुंबई महानगरपालिका, ग्रंथालय 
इमारत , तलावाशेजारी, तुर्भेगाव , नवी मुंबई. 


२६, ३४, ३५ , ३६, ३७ , ३८ , ३९ , ४०, ४१, ४२ व 
४३ ( एकूण ११ प्रभाग ) . 


५ 


४४, ४५, ४६, ४७, ४८ , ४९ , ५०, ५१ , ५२, ५५ 
व ६९ ( एकूण ११ प्रभाग) . 


६ 


५३, ५४ , ५६ , ५८ , ५९ , ६० , ६१ , ६२ , ६३, ६४ , 
६५ व ७७ ( एकूण १२ प्रभाग ). 


७ 


५७, ६६, ६७, ६८ , ७० , ७१ , ७२ , ७३ , ७४, ७५ , 
७६, ७८ ( एकूण १२ प्रभाग ). 


भाग एक ( को .वि .पु.) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ९- १५ , २०१५ / चैत्र १९ - २५ , शके १९३७ 


( ३ ) 


८ स्व . धोंडू बालाजी सुतार ( गुरूजी ) कलाकेंद्र , 

७९, ८० , ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८ , 
शिरवणे, पहिला मजला , से . १, राजीव गांधी 

८९ ( एकूण ११ प्रभाग) . 
उड्डाण पुलाजवळ , नवी मुंबई . 
९ बी विभाग, नेरूळ , माता बाल रूग्णालय, 

९० , ९१, ९२, ९३, ९४ , ९५ , ९६, ९७, ९८ , ९९, 
तळमजला , से . १५, नवी मुंबई . 

१०० ( एकूण ११ प्रभाग ). 
१० ओ विभाग , बेलापूर भवन , पहिला मजला, सेक्टर-११ १०१, १०२, १०३ , १०४ , १०५, १०६, १०७, १०८ , १०९ , 
सीबीडी बेलापूर , नवी मुंबई . 

११० , १११ ( एकूण ११ प्रभाग ). 
सदरचे कामकाज निर्भय, सुरळीतपणे व शांततेत पार पाडण्यासाठी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था 
राखणेकामी, सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने व उपद्रव टाळण्यासाठी वरील नमूद कार्यालयाचे २०० मीटर परिसरात काही कृत्य 
करण्यास निबंध घालणे जरुरीचे आहे, अशी माझी खात्री झालेली आहे . 

त्याअर्थी मी , के. एल . प्रसाद , पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई, मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या कलम १४४ अन्वये, प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार असा आदेश देतो की , वर नमूद कार्यालयांच्या २०० मीटर परिक्षेत्रात दिनांक ३१ मार्च २०१५ चे ०० - ०१ वा . ते 
दिनांक २४ एप्रिल २०१५ चे २४ - ०० वाजेपर्यंत खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत : 

१. उमेदवारी नामनिर्देशन पत्र दाखल करताना वरील ठिकाणी उमेदवारासोबत ४ पदाधिकारी किंवा सूचक / कार्यकर्ते यांच्या व्यतिरिक्त 
कोणत्याही व्यक्तीस , वरील ठिकाणी जाण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 

२. वरील ठिकाणी कोणताही प्रचार करण्यास, सभा घेण्यास व कोणतीही घोषणाबाजी करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
३. वरील ठिकाणी ध्वनीक्षेपकाचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
४ . वरील ठिकाणी कोणताही मजकूर लिहिण्यास अगर छापील मजकूर चिटकविण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 

५ . वरील ठिकाणी नामनिर्देशन पत्र भरण्यासाठी जात असताना निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी 
यांचे कार्यालयापासून १०० मीटरचे आत ०३ वाहने घेऊन जाण्यास परवानगी आहे . त्यापेक्षा जास्त वाहने घेऊन जाण्यास मनाई करण्यात 
येत आहे . 

६. वरील ३ व ४ मधील आदेशामध्ये नमूद केले असले तरी, ज्यांना प्राधिकृत केले असेल किंवा शासकीय कर्तव्य पार 
पाडण्याकरीता ते कृत्य करणे आवश्यक आहे त्यांना वरील आदेशामधून सूट देण्यात येत आहे . 

सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान कलम १८८ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील . 
सदर आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३० मार्च २०१५ रोजी दिला आहे . 


नवी मुंबई, दिनांक ३० मार्च २०१५ . 


के. एल . प्रसाद , 
पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९ - १५, २०१५ / चैत्र १९- २५, शके १९३७ 


THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS , MUMBAI 

Order 
No. CP/RLY/Mumbai/Prohibit Acts/ 2015 -6 . — Whereas , I consider it necessary for the preservation of 
public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate , I, Dr . Ravinder Kumar 
Singal, Commissioner of Police , Railways, Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under 
sub -sections ( 1) and ( 2 ) of section 37 of the Bombay Police Act , 1951 (Bom . XXII of 1951) do hereby 
prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 
00 -01 hours of 30th March 2015 to 24 -00 hrs . of 13th April 2015 . 

( 1 ) The carrying of arms, cudgals, swords, spears, bludgecons, unlicensed gun , knives, sticks or 
lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save 
for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is 
sought for carriage of such arms from the competent authority . 

(2 ) The carrying of any corrosive substance explosive . 

( 3 ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means 
of casting or impelling missiles. 

(4 ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof. 
(5 ) The public utterance of cries, singing of song, playing of music . 

(6 ) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations , 
exhibition or dissemination of pictures, symbols, play cards or any other object or thing which may in 
the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offiend against decency 
or morality or undermine the security of or tend to over - throw the State. 

2 . If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive 
or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive 
substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article 
corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government . 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , to 
carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc . employed on watch - n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 
3 1 /2 feet. 

4 . Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned . 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed , as if this order had not expired . 

5 . I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police 
Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public place and by announcing the same 
through railway announcement system , loudspekers or megaphone as well as publishing through 
media . 


Given under my hand and seal this 27th March 2015 . 


DR . RAVINDER KUMAR SINGAL, 

Commissioner of Police , 

Railways , Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९-१५, २०१५/ चैत्र १९ - २५ , शके १९३७ 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 

पोलीस आयुक्त ठाणे यांजकडून 

मनाई आदेश 
मनाई आदेश 

क्रमांक विशा/ मनाई आदेश / ०५ / २०१५. - ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस 
क्रमांक उचिशा / पोल २/ म . आ ./ होळी / ०२ / २०१५ . - ज्याअर्थी, 

आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना 

यांच्याकडून महागाई , वीज भारनियमन व जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५ ते ११ मार्च २०१५ या कालावधीत होळी 

मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा इ. आयोजन केले जाण्याची 
सण साजरा करण्यात येणार आहे. होळी सण कोकणातील महत्त्वाचा दाट शक्यता आहे. तसेच माहे मार्च २०१५ मध्ये पुढील प्रमाणे दिनांक 
सण असून त्याकरिता बाहेर गावी नोकरीनिमित्त असलेला कर्मचारी २१ मार्च २०१५ रोजी गुढी पाडवा हा सण साजरा होणार आहे ; 
वर्ग आपल्या कुटुंबासह आपापल्या गावी येत असतात. होळी सणाचे 

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था 

अबाधित राखण्यासाठी मी , व्ही . व्ही . लक्ष्मीनारायण , पोलीस आयुक्त , 
काळात गावागावातून ग्रामदेवळातून मान पानावरून वाद होत असतात . 

ठाणे शहर , मुंबई पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७(१ ) 
त्यावेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा आबाधित रहावी याकरिता दिनांक अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था 
२५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी ०० -०१ वा . ते दिनांक ११ मार्च २०१५ रोजी जोपण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 
२४-०० वा. पर्यंत / या कालावधीकरिता संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यात 

( १ ) शस्त्रे , सोटे, तलवारी , भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास 

इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बाळगणे , 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १) अन्वये मनाई 

( २ ) दगड किंवा क्षेपणस्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणेकिंवा साधने 
आदेश देणे आवश्यक आहे अशी पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांचे 

जमा करणे, ( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 
अहवालावरून माझी खात्री झाली आहे. 

बरोबर नेणे, ( ४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे, 

वाद्य वाजविणे इत्यादी, ( ५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे 
त्याअर्थी, मी , एस . आर. बर्गे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी 

प्रदर्शन करणे . ( ६ ) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७(१) सन १९५१ चा किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील, किंवा ज्यामुळे राज्यशासन 
कायदा २२ वा नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये आदेशित 

उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक , प्रदर्शित करणे , 

( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर 
करतो की , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी ००-०१ वा . ते दिनांक ११ 

सभा घेणे , मिरणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना 
मार्च २०१५ रोजी २४- ०० वा. पर्यंत रत्नागिरी जिल्ह्यात खालील कृत्य या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
करण्यास या आदेशान्वये मनाई करणेत येत आहे : 

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही. 
( अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी ____ “ जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या 
हत्त्यारे, सोटे , तलवारी, बंदुका , सूरे , लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू 

आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास 

अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाराने सूट दिलेली आहे. ” 
घेऊन फिरणे. 
( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत. 

( १) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
पदार्थ घेऊन फिरणे . 

( २) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या 
( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे , हत्त्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची मिरवणुका . 
साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे . 

( ३ ) सर्व शासकीय /निमशासकीय कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या 

येथे जमलेले लोक . 
( ड ) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात 

( ४ ) सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला 
येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू जनसमुदाय . 
किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे . 

( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस 

अधिकाऱ्यांच्या परवानगी देलेल्या सभा / मिरवणुका . 
वरील आदेशाची जो अवमान्यता करील तो मुंबई पोलीस अधिनियम , 

( ६ ) सर्व शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार 
१९५१ चे कलम १३५ अन्वयेशिक्षेस पात्र राहील . 

पाडीत असलेले ठिकाण . 
हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २३ फेब्रुवारी सदर मनाई आदेश दिनांक १३ मार्च २०१५ रोजी ०० . ०५ वाजेपासून 
२०१५ रोजी दिला आहे . 

दिनांक २७ मार्च २०१५ रोजी २४ .०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध मुंबई पोलीस अधिनियम 

सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 
एस. आर. बर्गे, ठाणे शहर, 

व्ही . व्ही . लक्ष्मीनारायण , 
दिनांक ११ मार्च २०१५ 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी . 

पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९ - १५, २०१५ / चैत्र १९- २५, शके १९३७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 
वाचा. - (१) श्री. एस . जी . बावकर , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१, देवरूख यांचा 

स्वतःचे आजारपणाचे कारणासाठी दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१५ ते १३ मार्च २०१५ पर्यंतची २५ दिवस 

परिवर्तीत रजा मिळणेबाबतचा अर्ज . 
( २ ) दिवणी न्यायालय, देवरुख, म. जा. क्र ./ आस्था/ २१६ / १५, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ ने पाठविलेले 

श्री . एस . जी . बावकर , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग- १, देवरुख यांचे वैद्यकीय 

अस्वास्थ्य प्रमाणपत्र . 
( ३) जिल्हा न्यायालय कार्यालयीन आदेश क्र . ५८२/ १५, दिनांक २ फेब्रुवारी २०१५ . 
( ४) जिल्हा न्यायालय कार्यालयीन आदेश क्र . ७०४/१५ , दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१५ . 


कार्यालयीन आदेश 
कमांक आस्था- बी -२ /१०२१ / सन २०१५ . वर नमूद संदर्भ क्रमांक २ अन्वये श्री . एस . जी . बावकर यांनी वैद्यकीय प्रमाणपत्र हजर केलेने 
त्यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजा वरील संदर्भ क्र . ३ व ४ ने मंजूर केलेल्या दिनांक २ फेब्रुवारी २०१५ ते 
१६ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंतचे परिवर्तीत रजेला जोडून मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार 
ठेवण्यात येत आहे : 


अ . क्र . न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित / 

रजा/ सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / परावर्तीत रजा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक 

परिवर्तीत मागितल्याचा कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 
रजा दिनांक 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वी नाव व पदनाम 

पर्यंत ) 
( २ ) 
श्री . एस . जी . बावकर , ७३ १/ २ दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१५ दिनांक १४ मार्च २०१५ श्री . एस . डी . इंदलकर , 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर दिवस 

ते 

व 

सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व न्यायदंडाधिकारी , वर्ग-१, परिवर्तीत दिनांक १३ मार्च २०१५ दिनांक १५ मार्च २०१५ क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
देवरूख. 

रजा . पर्यंतची पंचवीस दिवसांची च्या सुट्ट्या वर्ग-१, रत्नागिरी . 

परिवर्तीत रजा __ दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१५ 

वैद्यकीय रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून 
प्रमाणपत्राआधारे 

ते 
दिनांक १६ मार्च २०१५ 

रोजी कार्यालयीन 

वेळेपूर्वी पर्यंतचा. 
__ रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच रजेवरून हजर होताना त्यांनी वैद्यकीय स्वास्थ्य प्रमाणपत्र व मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे 
आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१५ . 


भा . उ. देबडवार , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ९ - १५ , २०१५ / चैत्र १९ - २५, शके १९३७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


ज 


कार्यालयीन आदेश 


कमांक आस्था. बी -२/ ७०४ / सन २०१५ . -रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तीत रजा वरील संदर्भ क्र. २ ने मंजूर केलेल्या दिनांक २ फेब्रुवारी २०१५ ते ७ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंतचे परिवर्तीत रजेला जोडून मंजूर करीत 
आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात येत आहे : 


रजा 


अ.क्र . न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित / 

रजा/ सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित / परिवर्तीत रजा 

मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत मागितल्याचा कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 
दिनांक 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वी नाव व पदनाम 

पर्यंत ) 
(१) (२) (३ ) 

श्री . एस . जी . बावकर , ८२ १/ २ दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१५ दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१५ श्री . एस . डी . इंदलकर , 
दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर दिवस 

ते __ ची सुट्टी 

सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व न्यायदंडाधिकारी, वर्ग-१, परिवर्तीत दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१५ दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१५ क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी 
देवरुख . 

रजा. पर्यंतची नऊ दिवसांची रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून वर्ग-१, रत्नागिरी. 

परिवर्तीत रजा 

वैद्यकीय दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१५ 
प्रमाणपत्राआधारे. 

रोजी कार्यालयीन 

वेळेपूर्वी पर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचेपदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचेपद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
___ संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच रजेवरून हजर होताना त्यांनी वैद्यकीय स्वास्थ्य प्रमाणपत्र व मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा 
न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१५ . 


भा . उ. देबडवार, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९ - १५, २०१५ / चैत्र १९- २५, शके १९३७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


वाचा 


वाचा. - (१) श्री . आर. व्ही . नडगदल्ली, दिवाणी न्यायाधीश (क . स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, गुहागर यांचा 

दिनांक २ मार्च २०१५ ते दिनांक ४ मार्च २०१५ पर्यंतचा अर्जित रजेचा अर्ज . 


कार्यालयीन आदेश 


कमांक आस्था बी -२/ १०५२ / सन २०१५ . - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित / परिवर्तीत रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


अ. क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक 
नाव व पदनाम अर्जित / 

परिवर्तीत 


अर्जित / परावर्तीत रजा 
मागितल्याचे 
दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वी 

पर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 


रजा 


( ४ ) 
दिनांक २ मार्च २०१५ 


१ 


दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१५ 


श्री . आर. व्ही. नडगदल्ली , ५१ 
दिवाणी न्यायाधीश ( क ) स्तर. दिवस 
व न्यायदांडाधिकारी वर्ग- १, अर्जित 
गुहागर , प्रतिनियुक्ती सह रजा 
दिवाणी न्यायालय, चिपळूण. 


दिनांक ४ मार्च २०१५ 

तीन दिवस 
अर्जित रजा 


दिनांक १ मार्च २०१५ 

___ च्या सुट्या 
दिनांक २७फेब्रुवारी २०१५ 

चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून 


कु . एस . एस . जाधव , 
दिवाणी न्यायाधीश 
( क .स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , 
वर्ग -१, चिपळूण. 


ते 


दिनांक ५ मार्च २०१५ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा. 

पदभार . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

___ संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

भा . उ. देबडवार , 
रत्नागिरी , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१५ . 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ९ - १५ , २०१५ / चैत्र १९ - २५, शके १९३७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


वाचा. - (१ ) श्री . आर. व्ही . नडगदल्ली, दिवाणी न्यायाधीश ( क. स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, गुहागर यांचा 

दिनांक १० मार्च २०१५ रोजी आलेला दिनांक ५ मार्च २०१५ ते ७ मार्च २०१५ पर्यंतचा अर्जित 
रजेचा अर्ज. 


कार्यालयीन आदेश 


कमांक आस्था बी -२/ १२४४ / सन २०१५. - वर नमूद संदर्भ क्रमांक १ अन्वये श्री . आर . व्ही . नडगदल्ली, यांनी विहित नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज पाठविलेने त्यांना खालीलप्रमाणे अर्जित रजा दिनांक २ मार्च २०१५ ते ४ मार्च २०१५ पर्यंतच्या अर्जित रजेला जोडून कार्योत्तर मंजूर 
करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात आला होता : 


अ.क्र . न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित / परावर्तीत रजा रजा/ सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / मागितल्याचा 

मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 
रजा 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वी नाव व पदनाम 

पर्यंत ) 
(१) (२) (३ ) ( ४) 
१ श्री . आर. व्ही. नडगदल्ली, ४८ दिनांक ५ मार्च २०१५ दिनांक ८ मार्च२०१५ कु . एस . एस . जाधव , 
दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर दिवस 

रोजीची सुट्टी दिवाणी न्यायाधीश 
व न्यायदांडाधिकारी वर्ग-१, अर्जित दिनांक ७ मार्च २०१५ दिनांक ५ मार्च २०१५ ( क . स्तर) व 
गुहागर , 

रजा पर्यंत तीन दिवसांची रोजी कार्यालयीन वेळेपासून न्यायदंडाधिकारी , 
न्यायालय, चिपळूण . अर्जित रजा . 

वर्ग-१, चिपळूण . 
दिनांक ९ मार्च २०१५ 

चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 


ते 


सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक ११ मार्च २०१४ . 


भा . उ. देबडवार , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९ - १५, २०१५ / चैत्र १९ - २५, शके १९३७ 


उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), जिल्हा मुख्यालय, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

शुद्धिपत्र 
क्रमांक डेस्क . २२ / उपजि / भूसं / जि .मू/ ल. पा ./नोव-१६ / १० . - मौजे नरडवे, ता. कणकवली, येथील प्रस्ताव क्रमांक १६ / १० नरडवे ची कलम ६ ची 
अधिसूचना आपलेकडील महाराष्ट्र शासन राजपत्रात असाधारण क्र . १० ( को. वि . पु.), दिनांक २८ जानेवारी २०१५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. सदर 
प्रसिद्धी मध्ये सर्वे वर्णना मध्ये खालीलप्रमाणे तफावत आढळून आल्याने दुरुस्ती मजकूर प्रसिद्ध करून मिळण्यात यावा : 

अनुसूची 
जि . सिंधुदुर्ग, ता . कणकवली, गाव नरडवे 


आवश्यक असलेला मजकूर 


चुकीने प्रसिद्ध झालेला मजकूर 


हिस्सा नंबर 


गावाचे नाव व 
प्रस्ताव क्रमांक 


आवश्यक 
असलेला 
सर्वे वर्णन 


आवश्यक 
जमिनीचे 


गावाचे नाव व 
प्रस्ताव क्रमांक 

नरडवे 
( ५ ) 


आवश्यक 
असलेला 
सर्वे 


क्षेत्र 


हिस्सा नंबर आवश्यक 

जमिनीचे 

क्षेत्र 

( ८ ) 
२ / १ड + २ / २ड + २ / ८० .०. ५० 
३क + २ / ४ + २ / ५अ 


( १ ) 

नरडवे 
प्र . क्र . १६ / १० 


१६५ 


( ३ ) 
२ / १ड + २ / २ड + २ / ३ ० .८०. ५० 

फ + २ / ४ + २ / ५अ 


__ १६५ 


प्र . क्र . १६ / १० 


सिंधुदुर्ग, 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५. 


सही / 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
जिल्हा मुख्यालय , सिंधुदुर्ग , 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / प विभाग , मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू- के - डब्ल्यू / जीएनएल / ( ओ)/ २३४६ / २०१० 
२०११/ सन २०११. - उप निबंधक सहकारी संस्था , के -पश्चिम विभाग , 
मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , 
नियो. भक्ती बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, २०३, निलम । 
मॉडेल , टाऊन , अंधेरी (प .), मुंबई ४०० ०५३ ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचेनियम, १९६१ चे नियम ५ अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि नियम , १९६१ चे नियम 
१०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " असे असून 
उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, के / प विभाग, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुम / डब्ल्यू- के- डब्ल्यू / जीएनएल / ( ओ)/ २३४७ /२०१० 
२०११ / सन २०११. - उप निबंधक सहकारी संस्था , के -पश्चिम विभाग , 
मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , 
नियो. स्वप्नपूर्ती महिला सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , ४२/ १६९४ , 
दादाभाई निवास, डी . एन . नगर , अंधेरी ( प.), मुंबई ४०० ०५३. ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९( १) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम, १९६१ चे नियम ५ अन्वये नोंदविण्यात 
आली आहे व ति उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि नियम , 
१९६१ चेनियम १०(१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " 
असे असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई, 
दिनांक २१ जून २०११. 


राजेंद्र वीर, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, के /प विभाग, मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक २४ जून २०११. 


राजेंद्र वीर, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, के / प विभाग, मुंबई . 


भाग एक ( को .वि . पु.) - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९ - १५, २०१५ / चैत्र १९ - २५, शके १९३७ 


विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, कोकण विभाग , नवी मुंबई यांजकडून 
वाचावे. - ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील पत्र क्र . वसुली / बी . २/ 

विवअ बँक अधि / २६५ / ८६, दिनांक ३ एप्रिल १९८५, व जा .क्र . वसुली/ बी - ४ / का . क. १५६ / ९३, 

दिनांक ८ फेब्रुवारी १९९३. 
( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . नागरी 

बँक / डी - ४/ का . क. १५६ / १०७/ ८१४ / ०१, दिनांक १७ जुलै २००१. 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . प्रशासन / 

वसुली अधिकारी / जप्त मालमत्ता / कब्जाबंदी/ २००९, दिनांक २० मार्च २००९ . 
( ४ ) दि ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि ., ठाणे यांचेकडील , दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजीचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक विसनि / कोकण / वि -१ / दिठाणेजिमस बँक / क १५६ अधि / ५१ / सन २०१५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , एम . आर. मोरे, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोकण 
विभाग , नवी मुंबई या आदेशाद्वारे दि ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि ., ठाणे यांचेकडील वाचले क्र . ४ च्या प्रस्तावास अनुसरून 
थकीत कर्ज वसुलीसाठी सदर बँकेच्या खालील दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांना विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी म्हणून ठाणे जिल्हा 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०७ , 
२ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७, खालील उप -नियम (३ ), ( ५ ), (६ ), ( ७), (९), ( १० ), ( ११ ) व ( अपसेट प्राईस निश्चित करण्याची 
तरतूद वगळून ) नियम (१२), ( १३), (१५), (१७ ), ( १८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक 
२० जानेवारी २०१५ ते दिनांक १९ जानेवारी २०१६ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाही पुरती खालील अटीस अधीन राहून शक्ती प्रदान 
करीत आहे . : 

(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, नियुक्ती , मुत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २ ) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३) संबंधित बँकेने अधिकार काढून घेणेबाबत कळविल्यास अधिकार काढून घेणेत येतील . 
( ४ ) अधिकार प्रदान झालेल्या विशेष वसूली अधिकाऱ्यांना शासकीय राजमुद्रेचा कोठेही वापर करता येणार नाही . 

( ५ ) या आदेशान्वये नियुक्त वसुली अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिल 
देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करता येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व त्याखाली 
नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्यांचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
( २) 

( ४ ) 
श्री . सुरेश गुरुनाथ पाटील मुख्याधिकारी ( C . O .) विशेष वसुली अधिकारी ठाण जिल्हा 
श्री . रमेश हरिश्चंद्र पाटील मुख्याधिकारी ( C .O .) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे जिल्हा 
श्री . सुनिल आत्माराम पाटील अधिकारी ( MM-II ) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे जिल्हा 
श्री . अशोक गणपत धुम अधिकारी ( MM-II) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे जिल्हा 
श्री . सुनिल सखाराम देसले अधिकारी ( MM-II ) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे जिल्हा 
श्री . सुनिल यशवंत पाटील अधिकारी ( MM- II ) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे जिल्हा 
श्री . रविंद्र तानाजी घोलप अधिकारी ( MM-II ) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे जिल्हा 
श्री . विलास श्रीरंग पाटील अधिकारी ( J. M.) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे जिल्हा 
श्री . किशोर चिंतामण पाटील अधिकारी ( J. M.) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे जिल्हा 
श्री. शशीकांत दामोदर फर्ड अधिकारी ( J. M.) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे जिल्हा 
श्री . संजय पांडुरंग मोकाशी अधिकारी ( J. M.) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे जिल्हा 

श्री . विजय सदाशिव चाौधरी अधिकारी (J. M.) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे जिल्हा 
१३ श्री . प्रकाश सखाराम दोंदे अधिकारी ( J. M.) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे जिल्हा 
१४ श्री . चंद्रकांत गोविंद पाटील अधिकारी (J. M .) विशेष वसुली अधिकारी ठाण जिल्हा 


हुद्दा 


( २ ) 


amx5w 


ova 


a 


aa 


a 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९-१५, २०१५ / चैत्र १९- २५ , शके १९३७ 


११ 


( ४ ) 


१६ 


श्री . बाळाराम भाऊ कशिवले 
श्री. अनिल कृष्णा पवार 
श्री . हरेश मावजी महाले 
श्री . विष्णू रधुनाथ तुंबडा 
श्री . कमळाकर हरी पवार 


अधिकारी ( J. M.) 
अधिकारी ( J. M.) 
सि . बँकिंग असि . 
सि . बँकिंग असि . 
सि . बँकिंग असि . 


विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 


ठाणे जिल्हा 
ठाणे जिल्हा 
ठाणे जिल्हा 
ठाणे जिल्हा 
ठाणे जिल्हा 


१९ 


सदरचे आदेश दिनांक २० जानेवारी २०१५ पासून अंमलात येतील . 


नवी मुंबई , 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१५ . 


एम . आर. मोरे, 

विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई . 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक जिउनि / का .त . ६ / का . क . १५६ / पोसरकपसं / ४८०१ / सन २०१५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , छगन गंडाळ , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड- अलिबाग या आदेशाद्वारे 
पोलादपूर सहकारी कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या., ता . पोलादपूर , जि . रायगड या संस्थेच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी खालील दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांस 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६(१ ) व १५६ ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०७, २( एच ) व ( जे ) नियम 
१०७ खालील उप नियम ( ३), (५ ), ( ६), ( ७ ), ( ९), (१० ), ( ११) ( अपसेट प्राईज कायम करण्याची तरतूद वगळून ) (१२), (१३), ( १५), (१७ ) , 
( १८ ) व ( २० ), कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत संस्थेच्या कर्ज 
वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . वसुली अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करावयाचा 
आहे : 


अ . क्र . 


कार्यक्षेत्र 


अधिकाऱ्याचे नाव व हुद्दा 

( २ ) 


शक्तीची व्याप्ती 

( ३ ) 


वसुली व विक्री अधिकारी 


रायगड जिल्हा 


श्री . समाधान महादू गवई , 
वसुली अधिकारी. 


या 


( १ ) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील. 
( २ ) नियमबाह्य कामकाज केलेस त्यातून निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईस आपण वैयक्तिक जबाबदार रहाल . 
( ३) वसुली अधिकाऱ्याना शासकीय राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ४ ) जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देणेत येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात 
येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास 
अशा मालमतेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. 

( ५ ) संस्थेने वसूल केलेला सरचार्ज शासकीय खजिन्यात भरणा करावा 


वा . 


हा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ५ मार्च २०१५ . 


छगन गंडाळ , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रायगड- अलिबाग . 


भाग एक ( को . वि .पु.) - २अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ९ - १५ , २०१५ / चैत्र १९ - २५, शके १९३७ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / का .त. ६/ का .क . १५६ / राजिमसब / ४७७९ / सन २०१५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , छगन गंडाळ , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रायगड - अलिबाग 
या आदेशाद्वारे रायगड जिल्हा मध्यवती सहकारी बँक लि . , अलिबाग , जि . रायगड या बँकेच्या सभासद 
या संस्थांच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी खालील दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांस महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १ ) 
व १५६ (२ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०७ २( एच) व ( जे ) नियम १०७ खालील उप नियम (३ ), ( ५), ( ६), ( ७ ), ( ९), 
( १०), ( ११) ( अपसेट प्राईज कायम करण्याची तरतूद वगळून ) (१२), (१३), (१५) , ( १७), ( १८ ) व ( २०), कलम ९८ व १०१ नुसार 
दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी बँकेच्या खाली नमुद केलेल्या विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना दिनांक ३१ मार्च २०१६ 
पर्यंत बँकेच्या थकीत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. वसुली अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिभार ( सरचार्ज ) 
वसूल करावयाचा आहे : 
अ . क्र . अधिकाऱ्यांचे नाव हद्दा 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
( १ ) 

__ ( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . एस. एन . पंदेरे , विभागीय अधिकारी, (माणगाव विभाग ) वसुली व विक्री अधिकारी रायगड जिल्हा 
२ श्री . बी. ए. बंदरी, निरीक्षक , अलिबाग 

वसुली व विक्री अधिकारी रायगड जिल्हा 
३ श्री. के. एच. पाटील, सिनिअर असिस्टंट, पेण वसुली व विक्री अधिकारी रायगड जिल्हा 
४ श्री. डी . एम. नागांवकर , सिनिअर असिस्टंट , अलिबाग वसुली व विक्री अधिकारी रायगड जिल्हा 
श्री. ए. पी. बारटक्के, निरीक्षक, पेण 

वसुली व विक्री अधिकारी रायगड जिल्हा 
श्री . एम. के. शेवाळे , निरीक्षक , पनवेल, उरण 

वसुली व विक्री अधिकारी रायगड जिल्हा 
७ श्री. डी . एम . जाधव , निरीक्षक, कर्जत 

वसुली व विक्री अधिकारी रायगड जिल्हा 
८ श्री. एन . एन. नागे, निरीक्षक , सुधागड पाली, खालापूर वसुली व विक्री अधिकारी रायगड जिल्हा 

___ श्री. एस. पी. केवारी, सिनिअर असिस्टंट , खालापूर वसुली व विक्री अधिकारी रायगड जिल्हा 
१० श्री . ए. पी . जाधव , निरीक्षक , मुरूड 

वसुली व विक्री अधिकारी रायगड जिल्हा 
११ श्री . पी . बी . मोरे , निरीक्षक , पोलादपूर 

वसुली व विक्री अधिकारी रायगड जिल्हा 
१२ श्री . एन . डी . मोहिते, निरीक्षक , माणगाव 

वसुली व विक्री अधिकारी रायगड जिल्हा 
१३ श्री. आर. एम . कोर्पे, निरीक्षक , म्हसळा 

वसुली व विक्री अधिकारी रायगड जिल्हा 
१४ श्री . एल. जी . रिकामे , निरीक्षक, श्रीवर्धन 

वसुली व विक्री अधिकारी रायगड जिल्हा 
श्री . एल . जी. महाडीक , निरीक्षक , रोहा 

वसुली व विक्री अधिकारी रायगड जिल्हा 
१६ श्री . व्ही . पी. पाटील, सिनिअर असिस्टंट , रोहा 

वसुली व विक्री अधिकारी रायगड जिल्हा 
१७ श्री . आर . डी. मोरे, निरीक्षक, महाड 

वसुली व विक्री अधिकारी रायगड जिल्हा 
१८ श्री. पी. पी. दळवी, शाखा व्यवस्थापक , खोपोली वसुली व विक्री अधिकारी रायगड जिल्हा 
१९ श्री . ए. ए. पाटील, शाखाधिकारी, उरण 

वसुली व विक्री अधिकारी रायगड जिल्हा 
२० श्री . एस. व्ही . पिंगळे, शाखाधिकारी, खालापूर 

वसुली व विक्री अधिकारी रायगड जिल्हा 
___ श्री . जी . एस. हावरे, शाखा व्यवस्थापक , रोहा 

वसुली व विक्री अधिकारी रायगड जिल्हा 
२२ श्री . एस. एन . जगताप, शाखा व्यवस्थापक , माणगाव वसुली व विक्री अधिकारी रायगड जिल्हा 
२३ श्री . जी . एस. पुगांवकर , शाखाधिकारी, मुरुड 

वसुली व विक्री अधिकारी रायगड जिल्हा 
२४ श्री . आर. एस . महाडीक , शाखा व्यवस्थापक , महाड वसुली व विक्री अधिकारी रायगड जिल्हा 
२५ श्री . आर. के. जंगम, शाखाधिकारी, म्हसळा 

वसुली व विक्री अधिकारी रायगड जिल्हा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९-१५, २०१५ / चैत्र १९- २५ , शके १९३७ 


१३ 


( २ ) 


( ४ ) 


२६ श्री . एम . एस. मुंढे, शाखाधिकारी , श्रीवर्धन 

वसुली व विक्री अधिकारी रायगड जिल्हा 
२७ सौ डी . डी. घोसाळकर , शाखाव्यवस्थापक , कर्जत वसुली व विक्री अधिकारी रायगड जिल्हा 
२८ श्री . ए. एम . भगत , डेप्युटी चिफ मॅनेजर , कें . का . अलिबाग वसुली व विक्री अधिकारी रायगड जिल्हा 
२९ श्री. एस . के. पवार, सिनिअर मॅनेजर , कें . का . अलिबाग , वसुली व विक्री अधिकारी रायगड जिल्हा 

(१) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 
( २) नियमबाह्य कामकाज केलेस त्यातून निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईस आपण वैयक्तिक जबाबदार रहाल. 
( ३) वसुली अधिकाऱ्यांना शासकीय राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ४ ) जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देणेत येईल . तो पर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त 
करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. 
या काळात कर्जदारास अशा मालमतेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 

( ५ ) वसूल केलेल्या सरचार्जची रक्कम शासकीय खजिन्यामध्ये चलनाने भरणा करण्यात यावी. 


हा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ३ मार्च २०१५ . 


छगन गंडाळ , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग . 


. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
क्रमांक रा. अ./ १२१३/ २०१५ . - श्री. रा. रा. पोंदकुले , सह दिवाणी क्रमांक रा. अ./१२१९/ २०१५. – श्री. ह. वि . कुलकर्णी, दिवाणी 
न्यायाधीश, क. स्तर, पेण यांना दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१५ ते २७ न्यायाधीश , क . स्तर , मुरुड यांना दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५ ते 
फेब्रुवारी २०१५ अशी ४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१५ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा मागील 
२३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २ मार्च दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१५ च्या सुट्टीस जोडून दिनांक २१ फेब्रुवारी 
२०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 

२०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१५ 
मंजूर करणेत येत आहे. परंतु जर दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१५ रोजी रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
कार्यशाळा असेल तर त्या दिवशी कार्यशाळेस हजर रहाणेच्या अटीवर 

मंजूर करणेत येत आहे . 
सदरची रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . ह . वि . कुलकर्णी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
श्री . रा. रा. पोंदकुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरुड , म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पेण येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
आहे . 

महाराष्ट नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नसार प्रमाणित 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. ह. वि . कुलकर्णी, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
करणेत येत आहे की , श्री . रा . रा. पोंदकुले, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, मुरुड या पदावर 
रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पेण या __ स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते .. 

श्री . ह. वि . कुलकर्णी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
श्री. रा . रा. पोंदकुले , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय 
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार दिनांक २३ जावक क्रमांक ५०९, दिनांक १० फेब्रुवारी २०१५ च्या स्थायी आदेशाप्रमाणे 
फेब्रुवारी २०१५ का . वे. नंतर ते २ मार्च २०१५ का . वे. पूर्वी पर्यंत राहील . 
श्री . सा . ना . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर , पेण यांचेकडे 

श्री . म . मोडक , 
राहील . 

रायगड- अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
श्री . म . मोडक , दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ . 

रायगड - अलिबाग . 
रायगड - अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५ . 

रायगड - अलिबाग . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९ - १५ , २०१५ / चैत्र १९- २५, शके १९३७ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / ठाणे/ बि -७ / का .क . १५६ / अधि./ प्रदान /९८०३/ सन २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , दिलीप उढाण, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे या आदेशाद्वारे 
पश्चिम महाराष्ट्र श्रमिक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ठाणे (पू.) या संस्थेच्या थकित कर्जवसुलीसाठी खालील दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांना 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी म्हणून ठाणे जिल्हा कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६( १ ) व 
( २) व १९६१ चे नियम १०७, २(एच) व ( जे) नियम खालील उप-नियम (३ ), (५ ), ( ६), ( ७), (९), ( १० ), ( ११ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था १९६१ चे नियम १०७(१४ ) अन्वये विक्रीची किंमत कायम करण्याचे अधिकार वगळून नियम ( १२ ), ( १३ ), (१५ ), (१७), ( १८ ) 
व ( २० ) नुसार दिलेल्या दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक १ जानेवारी २०१५ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत खालील 
अटींस अधिन राहून त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रांतील सहकारी कर्ज वसुलीसाठी करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत 
आहे : 
अटी. 

( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, नियुक्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
( ३) संबंधित संस्थेने अधिकार काढून घेणेबाबत कळविल्यास अधिकार काढून घेणेत येतील . 

( ४ ) प्रदान झालेल्या विशेष वसुली अधिकाऱ्याला, सहकार खाते, महाराष्ट्र शासन, तीन सिंहाचे चिन्हांचा शिक्का, असे कुठेही उधृत 
करता येणार नाही . 

( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . 
तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील नियमांचे 
पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा 
कर्जदारांकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावांत विकली जाणार नाही , तोपर्यंत घेऊ नये . 
अनुक्रमांक विषेश वसुली 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकारी यांचे नाव 


हुद्दा 


( २) 


( ४ ) 


१ श्री. शेखर विलास निकम . . व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी ठाणे शहर 
टीप.- सरचार्जची वसूल होणारी रक्कम वेळोवेळी शासकीय कोषागारात भरणा करण्याची खबरदारी घ्यावी . 


ठाणे, 
दिनांक ३० जानेवारी २०१५ . 


दिलीप उढाण , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, ठाणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९ - १५, २०१५ / चैत्र १९- २५, शके १९३७ 


( ५ ) 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि /सिंधू / वि . २/ का . क . १५६ / देगगड / अर्बन १५ / ३६८ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १०७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , ओ. व्ही . पाटील , 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सिंधुदूर्ग या आदेशान्वये, देवगड अर्बन को - ऑपरेटीव्ह बँक लिमिटेड , देवगड, या संस्थेच्या थकबाकीदार 
सभासदाकडील १०१ वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम ( ३), ( ५ ), ( ७), 
( ९), ( १० ), ( ११), ( अपसेट प्राईज कायम करण्याच्या तरतुदी वगळून ) ( १२), ( १३), (१५ ), ( १७), (१८ ) व ( २० ) वसुली करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती खालील अटीस पात्र राहून खालील अधिकाऱ्यांना दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ अखेर मुदतीसाठी शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव 

हुद्दा 

नियुक्तीचेठिकाण / मुख्यालय कार्यक्षेत्र 

( ४ ) 
१ श्री . चंद्रशेखर जयराम तेली 

सहायक व्यवस्थापक 

देवगड सिंधुदुर्ग जिल्हा 
२ श्री . श्रीकांत भालचंद्र बिडये 

ज्युनियर ऑफिसर 

देवगड सिंधुदुर्ग जिल्हा 
अटी. 
(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली , निवृत्ती, मुत्यु झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३) जिल्हा उप निबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेण्यात येतील . 
( ४ ) संस्थेने त्यांचेकडील ( वि .व. अ.) अधिकार काढून घ्यावेत असे कळविल्यास ते काढून घेणेत येतील . 
( ५) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दिलेल्या कालावधीत समाधानकारक वसुलीचे काम न केल्याचे निदर्शनास आल्यास दिलेले अधिकार 
__ काढून घेण्यात येतील . 
( ६ ) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्ती पुर्णवेळ काम करणारे असावेत . 
( ७ ) वसुली आढावा सभेत विनापरवाना गैरहजर राहिल्यास आपणास दिलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
( ८ ) नियमाप्रमाणे सरचार्ज वसुल करून संस्थास्तरावर त्यांचे स्वतंत्र नोंदवही ( रजिस्टर ) ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी 

म्हणजेच संचालक मंडळाच्या ठरावात नमूद केल्याप्रमाणे सरकारी खजिन्यात भरणा करून त्याच्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल 

या कार्यालयास वेळोवेळी पाठवावा . 
(९ ) अपसेट प्राईजला या कार्यालयाची मान्यता घेऊनच स्थावर मालमत्तेचा लिलाव लावण्यात यावा. मान्यतेशिवाय लिलाव झाल्यास 

त्याची जबाबदारी संबंधितांची राहील . 
(१० ) हे अधिकार ज्या कालावधीसाठी दिलेले आहेत तो कालावधी संपताच हे अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ११) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , म.रा ., पुणे यांचे कडील दिनांक २५ मार्च २००४ च्या परिपत्रकीय 

सुचनेनुसार संबंधीत विशेष वसुली अधिकारी यांनी शासन तीन सिहांची राजमुद्रा असलेले सिल वापरण्यात येऊ नये . 
( १२) जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांनी बोलविलेल्या सभेस उपस्थित राहून कर्ज वसुलीची माहिती देणेची आहे. 

हा आदेश आज दिनांक १७ जानेवारी २०१५ रोजी माझे सहीने व या कार्यालयाचे मुद्रेसह निर्गमित केला आहे 


ओ. व्ही . पाटील , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ९ - १५ , २०१५ / चैत्र १९ - २५, शके १९३७ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि /सिंधु./ वि .२ / का . क . १५६ / पत फेडरेशन / २०१५ / ४५५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , अ. वि . पाटील , 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधदुर्ग या आदेशान्वये, सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्या., सावंतवाडी, तालुका 
सावंतवाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग या संस्थेच्या सभासद असणाऱ्या नागरी / ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेच्या , थकबाकीदार सभासदाकडील 
१०१ वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम ( ३), (५ ), (६), ( ७), (९), ( १० ), 
( ११ ), ( अपसेट प्राईज कायम करण्याच्या तरतुदी वगळून ) (१२), (१३ ), (१५) , ( १७ ), ( १८ ) व ( २० ) वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
खालील अटीस पात्र राहून खालील अधिकाऱ्यांना दिनांक ३१ मार्च २०१६ अखेर मुदतीसाठी शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव 

हुद्दा 

नियुक्तीचेठिकाण / मुख्यालय कार्यक्षेत्र 
__ ( १) ( २ ) 

( ४ ) 
१ श्री . महेश्वर शिवराम कुंभार सहायक व्यवस्थापक कम वसुली व सावंतवाडी सिंधुदुर्ग जिल्हा 

विक्री अधिकारी 
श्री . लक्ष्मण नरहरी वालावलकर सहायक व्यवस्थापक कम वसुली व सावंतवाडी सिंधुदुर्ग जिल्हा 

विक्री अधिकारी 
३ श्री. अनिल नारायण सडेकर सहायक व्यवस्थापक कम वसुली व सावंतवाडी सिंधुदुर्ग जिल्हा 

विक्री अधिकारी 
४ श्री. गंगाराम रमेश सावंत सहायक व्यवस्थापक कम 

सावंतवाडी सिंधुदुर्ग जिल्हा 
विक्री अधिकारी 


(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मुत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३) जिल्हा उप निबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेण्यात येतील . 
( ४ ) संस्थेने त्यांचेकडील ( वि .व . अ. ) अधिकार काढून घ्यावेत असे कळविल्यास ते काढून घेणेत येतील . 
( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दिलेल्या कालावधीत समाधानकारक वसुलीचे काम न केल्याचे निदर्शनास आल्यास दिलेले अधिकार 

काढून घेण्यात येतील . 
( ६ ) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्ती पुर्णवेळ काम करणारे असावेत . 
( ७ ) वसुली आढावा सभेत विना परवाना गैरहजर राहिल्यास आपणास दिलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ८ ) नियमाप्रमाणे सरचार्ज वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांचे स्वतंत्र नोंदवही ( रजिस्टर ) ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी 

सरकारी खजिन्यात भरणा केला जाईल. या अटीस अधीन राहून मान्यता देणेत येत आहे . 
( ९ ) अपसेट प्राईजला या कार्यालयाची मान्यता घेऊनच स्थावर मालमत्तेचा लिलाव लावण्यात यावा. मान्यतेशिवाय लिलाव झाल्यास 

त्याची जबाबदारी संबधितांची राहील . 
( १० ) हे अधिकार ज्या कालावधीसाठी दिलेले आहेत तो कालावधी संपताच हे अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ११ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, म. रा., पुणे यांचेकडील दिनांक २५ मार्च २००४ च्या परिपत्रकीय 

सूचनेनुसार संबधित विशेष वसुली अधिकारी यांनी शासन तीन सिहांची राजमुद्रा असलेले सील वापरण्यात येऊ नये . 
( १२ ) जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांनी बोलविलेल्या सभेस उपस्थित राहून कर्ज वसुलीची माहिती देणेत आहे. 

हा आदेश आज दिनांक २२ जानेवारी २०१५ रोजी माझे सहीने व या कार्यालयाचे मुद्रेसह निर्गमित केला आहे. 


अ . वि . पाटील, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९ - १५, २०१५ / चैत्र १९ - २५, शके १९३७ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि/सिंधु./ वि.२ / का . क. १५६/ डॉ. बा . सा . पत / २०१५ / ४६१. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १०७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिक 

व. पाटील , 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ,सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये, डॉ . बाळासाहेब सावंत नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., सिंधुदुर्ग, मु. पो . कुडाळ , 
तालुका कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेच्या सभासद असणाऱ्या नागरी / ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेच्या थकबाकीदार सभासदाकडील 
१०१ वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१ ) व ( २) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०७ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम (३ ), ( ५ ), ( ६), (७ ), (९), ( १० ), 
(११), ( अपसेट प्राईज कायम करण्याच्या तरतुदी वगळून ) (१२ ), (१३ ), (१५ ), ( १७ ), (१८ ) व ( २० ) वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
खालील अटीस पात्र राहून खालील अधिकाऱ्यांना दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ अखेर मुदतीसाठी शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव 

नियुक्तीचे ठिकाण / मुख्यालय कार्यक्षेत्र 
( ३ ) 


हुद्दा 


( ५ ) 


१ श्री . विजय सिताराम कुंभार 

शाखा व्यवस्थापक 

कुडाळ सिंधुदुर्ग जिल्हा 
२ श्री . शैलेंद्र राजाराम देसाई 

शाखा व्यवस्थापक 

कुडाळ सिंधुदुर्ग जिल्हा 
(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली , निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३ ) जिल्हा उप निबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेण्यात येतील . 
( ४ ) संस्थेने त्यांचेकडील ( वि . व. अ. ) अधिकार काढून घ्यावेत असे कळविल्यास ते काढून घेणेत येतील . 
( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दिलेल्या कालावधीत समाधानकारक वसुलीचे काम न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास दिलेले अधिकार 

काढून घेण्यात येतील . 
( ६ ) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्ती पुर्णवेळ काम करणारे असावेत . 
( ७ ) वसली आढावा सभेत विना परवाना गैरहजर राहिल्यास आपणास दिलेले अधिकार काढन घेण्यात येतील . 
( ८ ) नियमाप्रमाणे सरचार्ज वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांचे स्वतंत्र नोंदवही ( रजिस्टर ) ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी 

सरकारी खजिन्यात भरणा करून त्याच्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल या कार्यालयास वेळोवेळी पाठवावा . 
( ९) अपसेट प्राईजला या कार्यालयाची मान्यता घेऊनच स्थावर मालमत्तेचा लिलाव लावण्यात यावा. मान्यतेशिवाय लिलाव झाल्यास 

त्याची जबाबदारी संबधितांची राहील . 
( १० ) हे अधिकार ज्या कालावधीसाठी दिलेले आहेत तो कालावधी संपताच हे अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ११) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, म.रा., पुणे यांचे कडील दिनांक २५ मार्च २००४ च्या परिपत्रकीय 

सूचनेनुसार संबंधित विशेष वसुली अधिकारी यांनी शासन तीन सिहांची राजमुद्रा असलेले सील वापरण्यात येऊ नये. 
( १२ ) जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग यांनी बोलविलेल्या सभेस उपस्थित राहून कर्ज वसुलीची माहिती देणेत आहे. 

हा आदेश आज दिनांक २२ जानेवारी २०१५ रोजी माझे सहीने व या कार्यालयाचे मुद्रेसह निर्गमित केला आहे . 


अ. वि . पाटील , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग. 


भाग एक ( को .वि. पु.) - ३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ९ - १५ , २०१५ / चैत्र १९ - २५, शके १९३७ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि /सिंधु ./ वि .१ / का . क . १५६/ सावंतवाडी अर्बन / २०१५ / ४४५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १०७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , अ . वि . 
पाटील, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये, सावंतवाडी अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड. सावंतवाडी, तालुका 
सावंतवाडी , जिल्हा सिंधुदुर्ग या संस्थेच्या थकबाकीदार सभासदाकडील १०१ वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१ ) व (२ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०७ ( एच ) व ( जे ) तसेच 
नियम १०७ खालील उप नियम ( ३), ( ५), ( ७), (९), ( १० ), ( ११ ), ( अपसेट प्राईज कायम करण्याच्या तरतुदी वगळून ) (१२), ( १३ ), 
( १५ ), (१७ ), ( १८ ) व ( २० ) वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटीस पात्र राहून खालील अधिकाऱ्यांना दिनांक 
३१ डिसेंबर २०१५ अखेर मुदतीसाठी शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव 

हुद्दा 

नियुक्तीचे ठिकाण / मुख्यालय कार्यक्षेत्र 
( २) 
१ श्री . संदिप भास्कर कानविंदे 

वसुली अधिकारी 

सावंतवाडी बँक कार्यक्षेत्र 
२ श्री . सुभाष किसान राठोड 

वसुली अधिकारी 

सावंतवाडी 

बँक कार्यक्षेत्र 
श्री. संजीव शंकरराव राणे 

वसुली अधिकारी 

कुडाळ बँक कार्यक्षेत्र 
४ श्री . सुनिल मारुती तुळसकर 

वसुली अधिकारी 

बांदा 

बँक कार्यक्षेत्र 


( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यु झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २ ) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३ ) जिल्हा उप निबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेण्यात येतील . 
( ४ ) संस्थेने त्यांचेकडील (वि .व. अ.) अधिकार काढून घ्यावेत असे कळविल्यास ते काढून घेणेत येतील . 
( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दिलेल्या कालावधीत समाधानकारक वसुलीचे काम न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास दिलेले अधिकार 

काढून घेण्यात येतील . 
( ६ ) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्ती पुर्णवेळ काम करणारे असावेत . 
( ७ ) वसुली आढावा सभेत विना परवाना गैरहजर राहिल्यास आपणास दिलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ८ ) नियमाप्रमाणे सरचार्ज वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांचे स्वतंत्र नोंदवही ( रजिस्टर) ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी 
__ म्हणजेच संचालक मंडळाच्या ठरावात नमूद केल्याप्रमाणे, सरकारी खजिन्यात भरणा करून त्याच्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल 

या कार्यालयास वेळोवेळी पाठवावा. 
( ९) अपसेट प्राईजला या कार्यालयाची मान्यता घेऊनच स्थावर मालमत्तेचा लिलाव लावण्यात यावा. मान्यतेशिवाय लिलाव झाल्यास 

त्याची जबाबदारी संबंधितांची राहील . 
( १० ) हे अधिकार ज्या कालावधीसाठी दिलेले आहेत तो कालावधी संपताच हे अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
(११ ) मा . सहकार अधिकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, म .रा ., पुणे यांचे कडील दिनांक २५ मार्च २००४ च्या परिपत्रकीय 

सूचनेनुसार संबंधित विशेष वसुली अधिकारी यांनी शासन तीन सिहांची राजमुद्रा असलेले सील वापरण्यात येऊ नये . 
( १२) जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांनी बोलविलेल्या सभेस उपस्थित राहून कर्ज वसुलीची माहिती देणेत आहे. 

हा आदेश आज दिनांक २२ जानेवारी २०१५ रोजी माझे सहीने व या कार्यालयाचे मुद्रेसह निर्गमित केला आहे. 


अ . वि . पाटील , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९ - १५, २०१५ / चैत्र १९- २५, शके १९३७ 


हुद्दा 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि /सिंधु./ वि . २/ का . क . १५६ / हाऊसिंग फाय / २०१३ / ४६६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १०७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , ओ. व्ही . पाटील , 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये, दि महाराष्ट्र स्टेट को .- ऑप हाऊसिंग फायनान्स कॉपोरेशन लि ., मुंबई जिल्हा 
शाखा , कणकवली, तालुका कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेच्या थकबाकीदार सभासदाकडील १०१ वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व (२ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम 
१०७ ( एच ) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम ( ३), (५ ), ( ७), (९ ), ( १० ), ( ११ ), ( अपसेट प्राईज कायम करण्याच्या 
तरतुदी वगळून ) (१२), (१३), ( १५ ), (१७), ( १८ ) व ( २० ) वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटीस पात्र राहून खालील 
अधिकाऱ्यांना दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ अखेर मुदतीसाठी शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव 

नियुक्तीचे ठिकाण / मुख्यालय कार्यक्षेत्र 

( ४ ) 
१ श्री. पी . एस. बेळणेकर 

जिल्हा शाखा व्यवस्थापक 

कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्हा 
२ श्री . एस . आर. परब 

सहायक निरीक्षक 

कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्हा 
अटी. 
(१ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
(३ ) जिल्हा उप निबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेण्यात येतील . 
( ४ ) संस्थेने त्यांचेकडील ( वि . व. अ.) अधिकार काढून घ्यावेत असे कळविल्यास ते काढून घेणेत येतील . 
( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दिलेल्या कालावधीत समाधानकारक वसुलीचे काम न केल्याचे निदर्शनास आल्यास दिलेले अधिकार 
___ काढून घेण्यात येतील . 
( ६ ) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्ती पुर्णवेळ काम करणारे असावेत . 
( ७) वसुली आढावा सभेत विनापरवाना गैरहजर राहील्यास आपणास दिलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ८ ) नियमाप्रमाणे सरचार्ज वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांचे स्वतंत्र नोंदवही ( रजिस्टर ) ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी 

म्हणजेच संचालक मंडळाच्या ठरावात नमूद केल्याप्रमाणे, सरकारी खजिन्यात भरणा करून त्याच्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल 

या कार्यालयास वेळोवेळी पाठवावा . 
(९ ) अपसेट प्राईजला या कार्यालयाची मान्यता घेऊनच स्थावर मालमत्तेचा लिलाव लावण्यात यावा. मान्यतेशिवाय लिलाव झाल्यास 

त्याची जबाबदारी संबंधितांची राहील . 
(१० ) हे अधिकार ज्या कालावधीसाठी दिलेले आहेत तो कालावधी संपताच हे अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ११) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, म. रा., पुणे यांचे कडील दिनांक २५ मार्च २००४ च्या परिपत्रकीय 

सुचनेनुसार संबंधीत विशेष वसुली अधिकारी यांनी शासन तीन सिहांची राजमुद्रा असलेले सिल वापरण्यात येऊ नये. 
( १२ ) जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांनी बोलविलेल्या सभेस उपस्थित राहून कर्ज वसुलीची माहिती देणेची आहे . 

हा आदेश आज दिनांक २२ जानेवारी २०१५ रोजी माझे सहीने व या कार्यालयाचे मुद्रेसह निर्गमित केला आहे. 


ओ. व्ही . पाटील , 
जिल्हा उप निबंधक, 
सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग . 


भाग एक ( को. वि.पु.) - ३अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ९ - १५ , २०१५ / चैत्र १९ - २५, शके १९३७ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / ठाणे / बि - ७/ का. क . १५६ / अधि ./ प्रदान / ९८०२/ सन २०१५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , दिलीप उढाण , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे या आदेशाद्वारे 
नवजीवन सहकारी पतपेढी मर्या., कल्याण या संस्थेच्या थकित कर्ज वसुलीसाठी खालील दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांना विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी म्हणून ठाणे जिल्हा कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१ ) व ( २) व १९६१ चे नियम 
१०७, २( एच ) व ( जे ) नियम खालील उप-नियम ( ३) , ( ५ ), ( ६), ( ७ ), (९ ), ( १० ), ( ११ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ चे नियम 
१०७( १४ ) अन्वये विक्रीची किंमत कायम करण्याचे अधिकार वगळून नियम (१२), (१३ ), ( १५ ), (१७ ), (१८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या 
दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक १ जानेवारी २०१५ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत खालील अटींस अधीन राहून त्यांचे 
नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रांतील सहकारी कर्ज वसुलीसाठी करावयाच्या कार्यावाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अटी . 

(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, नियुक्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
( ३ ) संबंधित संस्थेने अधिकार काढून घेणेबाबत कळविल्यास अधिकार काढून घेणेत येतील . 

( ४ ) प्रदान झालेल्या विशेष वसुली अधिकाऱ्याला, सहकार खाते , महाराष्ट्र शासन , तीन सिंहाचे चिन्हांचा शिक्का , असे कुठेही उधृत 
करता येणार नाही. 

(५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . 
तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व त्याखालील नियमांचे 
पालन होणे आवश्यक आहे . या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा 
कर्जदारांकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावांत विकली जाणार नाही , तोपर्यंत घेऊ नये . 
अनुक्रमांक विषेश वसली 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकारी यांचे नाव 
( १ ) ( २ ) 

( ४ ) 
१ श्री . मनोज सखाराम देसले . . कर्ज वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी ठाणे जिल्हा 
टीप. - सरचार्जची वसूल होणारी रक्कम वेळोवेळी शासकीय कोषागारात भरणा करण्याची खबरदारी घ्यावी. 


हुद्दा 


ठाणे, 
दिनांक ३० जानेवारी २०१५ . 


दिलीप उढाण, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ चे 
पोट -कलम २ मधील तरतुदीनुसार सदर संस्थेला हा आदेश कायम का 
करून नये ? याबाबत तसेच त्यांचे लेखी म्हणजे या आदेशाच्या 
तारखेपासून एक महिन्याचे आत सादर करणेबाबात या आदेशाद्वारे 
कळविण्यात येत आहे . वरील मुदतीत खुलासा न आल्यास दिलेला 
खुलासा समाधानकारक न वाटल्यास अंतिम आदेश देण्याबाबत कार्यवाही 
करण्यात येईल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मुरूड, जि . रायगड , 

____ यांजकडून 

मध्यंतरी आदेश 
क्रमांक सनिमु / अवसायन मध्य आदेश /कलम १०२/ २०११ . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारापरत्वे , मी , संजय पवार , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुरूड, ता . मुरूड , जि . रायगड . आदेश देतो की , बालमित्र मजूर सहकारी 
संस्था मर्यादित, वांदे, ता . मुरूड, जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
एमआरडी /पीआरडी/ ( एल )/ १४५६ , दिनांक २३ जानेवारी २००२ ने 
नोंदविण्यात आलेल्या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळण्यात यावा व त्यांचे 
अधिनियमातील कलम १०३ ( १ ) अन्वये संस्थेकरिता आवसायक म्हणून 
श्री . डी . एस . बांगर, सहायक सहकारी अधिकारी , उरण सेवा वर्ग मुरूड 
यांची नेमणूक करीत आहे . 

उपरोक्त संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर, वस्तूवर आणि 
दाव्यायोग्य हक्कावर संस्थेचा अधिकार आहे असे अगर तिचा अधिकार 
आहे असे आढळून येईल अशी सर्व मालमत्ता व वस्तू आणि दाव्यायोग्य 
हक्क तसेच संस्थेच्या व्यवहारासंबधिची कागदपत्रे दस्तऐवज पुस्तके 
याचा ताबा अवसायक यांचेकडे तात्काळ स्वाधीन करावा . 


हा आदेश आज दिनांक २७ जुलै २०११ रोजी माझ्या सही व 
शिक्यानिशी दिला आहे. 


संजय पवार , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुरूड , 

जि . रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९ - १५, २०१५ / चैत्र १९- २५, शके १९३७ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( ४ ), मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई/ जिऊनि- ४ / आस्था / कलम १५६/ मंगलमुर्ती को - ऑप.के . सो .लि ./ ३१० / २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, एन . आर . निकम , जिल्हा उप निबंधक, सहकारी 
संस्था ( ४ ), मुंबई या अधिसूचनेद्वारे मंगलमुर्ती को - ऑप . के . सो . लि ., ४३/ २६० , एम . एच. बी . कॉलनी , दिंडोशी नगर , मालाड ( पूर्व), 
मुंबई ४०० ०९७ या संस्थेच्या खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व ( २ ) 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चा नियम २( एच ) व ( जे ) नियम ( ३), ( ५ ), ( ६ ), ( ७ ), (९ ), ( १० ), (११) ( अपसेट 
प्राईस कायम करण्याची व विक्री कायम करण्याबाबतची तरतूद वगळून), ( १२ ), (१३), (१४ ), ( १५ ), (१७ ) व ( २० ) तसेच ९१/ १०१ 
नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती 
प्रदान करीत आहे . परंतु सदरचे कर्मचारी संस्थेच्या आस्थापनेवर कार्यरत असेपर्यंत वसुलीचे अधिकार राहतील. त्यांची अन्यत्र बदली झाल्यास 
अथवा मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार संपुष्टात येतील. तसेच मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांच्या दिनांक २० मार्च २००९ च्या परिपत्रकाअन्वये असे सूचित करण्यात येते की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदारांकडील 
ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही, तोपर्यंत घेऊ नये. वसुली अधिकाऱ्यास आपले पत्रव्यवहार आदेशात 
तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. वसुली अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करावयाचा 
आहे : 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . कविता सिताराम पालकर कर्ज वसुली प्रमुख विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 


हुद्दा 


( २ ) 


वसुली अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करून त्याबाबतचा अहवाल या कार्यालयास महिन्यांच्या १० तारखेपर्यंत 
सादर करावा . 

ही अधिसूचना आज दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे . 


एन. आर. निकम , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था ( ४ ), मुंबई . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ चे 
पोट- कलम २ मधील तरतुदीनुसार सदर संस्थेला हा आदेश कायम का 
करू नये ? याबाबत तसेच त्यांचे लेखी म्हणजे या आदेशाच्या तारखेपासून 
एक महिन्याचे आत सादर करणे बाबत या आदेशाद्वारे कळविण्यात येत 
आहे. वरील मुदतीत खुलासा न आल्यास दिलेला खुलासा समाधानकारक 
न वाटल्यास अंतिम आदेश देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल . 


___ हा आदेश आज दिनांक २७ जुलै २०११ रोजी माझ्या सही व 
शिक्यानिशी दिला आहे . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुरूड, जि . रायगड 

यांजकडून 

मध्यंतरी आदेश 
क्रमांक सनिमु / अवसायन मध्य आदेश / कलम १०२/ २०११. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थात अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारापरत्वे , मी , संजय पवार , सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था, मुरूड, ता . मुरूड, जि . रायगड आदेश देतो की , उसरोली मजूर 
सहकारी संस्था मर्यादित , उसरोली, ता . मुरूड, जि . रायगड नोंदणी क्रमांक 
केबीए / पीआरजी / ( एक ) / १२६३, दिनांक २० डिसेंबर १९८८ ने नोंदविण्यात 
आलेल्या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळण्यात यावा व त्यांचे अधिनियमातील 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये संस्थेकरिता अवसायक म्हणून श्री . डी . एस . 
बांगर, सहायक सहकारी अधिकारी , उरण सेवा वर्ग, मुरूड यांची नेमणूक 
करीत आहे. 
___ उपरोक्त संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर , वस्तुवर आणि 
दाव्यायोग्य हक्कावर संस्थेचा अधिकार आहे असे अगर तिचा अधिकार 
आहे असे आढळून येईल अशी सर्वमालमत्ता व वस्तू आणि दाव्यायोग्य 
हक्क तसेच संस्थेच्या व्यवहारासंबंधीची कागदपत्रे दस्तऐवज पुस्तके 
याचा ताबा अवसायक यांचेकडे तात्काळ स्वाधीन करावा. 


संजय पवार , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुरूड , 

जि . रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ९ - १५ , २०१५ / चैत्र १९ - २५, शके १९३७ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था (४ ), मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई/जिऊनि- ४ / आस्था /कलम १५६ / श्री समर्थ सह . पत / ३१५ / २०१५. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , एन . आर. निकम , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था 
( ४ ), मुंबई या अधिसूचनेद्वारे श्री समर्थ सहकारी पतपेढी लि ., मुंबई,५ , कार्तिकेय पॅलेस, तळमजला, एस . एन. दुबे रोड , रावळपाडा , 
दहिसर ( पूर्व), मुंबई ४०० ०६८ या संस्थेच्या खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६(१ ) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चा नियम २( एच ) व ( जे ) नियम ( ३ ), ( ५), (६ ), ( ७ ), (९ ), (१०) , 
( ११ ), ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची व विक्री कायम करण्याबाबतची तरतूद वगळून), ( १२ ), (१३), ( १४ ), (१५), ( १७) व ( २० ) 
तसेच ९१ / १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. परंतु सदरचे कर्मचारी संस्थेच्या आस्थापनेवर कार्यरत असेपर्यंत वसुलीचे अधिकार राहतील. त्यांची 
अन्यत्र बदली झाल्यास अथवा मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार संपुष्टात येतील. तसेच मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या दिनांक २० मार्च २००९ च्या परिपत्रकाअन्वये असे सूचित करण्यात येते की , त्यांनी जप्त केलेल्या 
मालमत्तेचा कर्जदारांकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही, तोपर्यंत घेऊ नये. वसुली अधिकाऱ्यास 
आपले पत्रव्यवहार / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यास येत आहे. वसुली अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिभार 
( सरचार्ज ) वसूल करावयाचा आहे : 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
___ ( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
१ श्री . मानसिंग मारुती मुसळे कर्ज वसुली प्रमुख विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 


हुद्दा 


__ ( ४ ) 


वसुली अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करून त्याबाबतचा अहवाल या कार्यालयास महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत 
सादर करावा . 

ही अधिसूचना आज दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे . 


एन. आर. निकम , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था ( ४ ), मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मुरूड, जिल्हा रायगड , 

यांजकडून 

मध्यंतरी आदेश 
क्रमांक सनिमु / अवसायन मध्य आदेश / कलम १०२/ २०११. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थात अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ अन्वये प्राप्त । 
झालेल्या अधिकारापरत्वे, मी , संजय पवार, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, मुरूड , ता . मुरूड , जि . रायगड . आदेश देतो की , नवजवान 
आदिवासी मजूर सहकारी संस्था मर्यादित , चेहेर, ता. मुरूड, जि . रायगड 
नोंदणी क्रमांक केबीए/पीआरजी / ( एक ) /१२६१ , दिनांक १६ डिसेंबर 
१९८१ ने नोंदविण्यात आलेल्या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळण्यात यावा व 
त्यांचे अधिनियमातील कलम १०३( १) अन्वये संस्थेकरिता अवसायक 
म्हणून श्री . डी . एस . बांगर , सहायक सहकारी अधिकारी , उरण सेवा वर्ग , 
मुरूड यांची नेमणूक करीत आहे . 

उपरोक्त संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर , वस्तुवर आणि 
दाव्यायोग्य हक्कावर संस्थेचा अधिकार आहे असे अगर तिचा अधिकार 
आहे असे आढळून येईल अशी सर्व मालमत्ता व वस्तू आणि दाव्यायोग्य 
हक्क तसेच संस्थेच्या व्यवहारासंबंधीची कागदपत्रे दस्तऐवज पुस्तके 


याचा ताबा अवसायक यांचेकडे तात्काळ स्वाधीन करावा . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ चे 
पोट - कलम २ मधील तरतुदीनुसार सदर संस्थेला हा आदेश कायम का 
करू नये ? याबाबत तसेच त्यांचे लेखी म्हणजे या आदेशाच्या तारखेपासून 
एक महिन्याचे आंत सादर करणे बाबत या आदेशाद्वारे कळविण्यात येत 
आहे. वरील मुदतीत खुलासा न आल्यासदिलेला खुलासा समाधानकारक 
न पटल्यास अंतिम आदेश देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. 
___ हा आदेश आज दिनांक २७ जुलै २०११ रोजी माझ्या सही व 
शिक्यानिशी दिला आहे . 


संजय पवार , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुरूड , 

जि . रायगड . 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९-१५ , २०१५ / चैत्र १९- २५, शके १९३७ 
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक जिउनि /सिंधू/ वि . २/ का . क. १५६ / बादानगर पत / २०१५ / ८६९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १०७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , अ . वि . पाटील , 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहु.विकास बँक लि ., सिंधुदुर्ग - ओरोस , जि . 
सिंधुदुर्ग या बँकेच्या खाली नमूद कर्मचाऱ्यांना बांदानगर अर्बन क्रेडीट को - ऑप . सो . लि ., बांदा , तालुका- सावंतवाडी या संस्थेच्या थकबाकीदार 
सभासदाकडील १०१ वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१ ) व ( २) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०७ ( एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उप-नियम ( ३), (५ ), ( ६ ), ( ७ ), ( ९), ( १० ), 
(११), ( अपसेट प्राईज कायम करण्याच्या तरतूदी वगळून ) (१२ ), (१३ ), ( १५ ), (१७ ), (१८ ) व ( २० ) वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
खालील अटीस पात्र राहून खालील अधिकाऱ्यांना दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ अखेर मुदतीसाठी शक्ती प्रदान करीत आहे : 


हुद्दा 


( २ ) 


अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव 

नियुक्तीचे ठिकाण / मुख्यालय कार्यक्षेत्र 
( १ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री. मारूती पांडूरंग पाटील वसूली अधिकारी , मुख्यालय सिंधुदुर्गनगरी सिंधुदुर्ग जिल्हा 
२ श्री . डी. एन. ठाकूर 

खास वसुली अधिकारी मुख्यालय सिंधुदुर्गनगरी सिंधुदुर्ग जिल्हा 
श्री . जे . एस . मिरजकर 

अंतर्गत हिशेब तपासणीस सिंधुदुर्गनगरी सिंधुदुर्ग जिल्हा 
४ श्री . ओ. आर. सावंत 

वसूली अधिकारी 

बांदा 

सिंधुदुर्ग जिल्हा 
( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मुत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
(२) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवार करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३ ) जिल्हा उप निबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेण्यात येतील . 
( ४ ) संस्थेने त्यांचेकडील ( वि. व. अ.) अधिकार काढून घ्यावेत असे कळविल्यास ते काढून घेणेत येतील . 

( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दिलेल्या कालावधीत समाधानकराक वसुलीचे काम न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास दिलेले अधिकार 
काढून घेण्यात येतील . 

( ६ ) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्ती पुर्णवेळ काम करणारे असावेत . 
( ७) वसुली आढावा सभेत विना परवाना गैरहजर राहील्यास आपणास दिलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 

(८ ) नियमाप्रमाणे सरचार्ज वसुल करून संस्था स्तरावर त्यांचे स्वतंत्र नोंदवही (रजिस्टर ) ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी 
सरकारी खजिन्यात भरणा करून त्याच्या चलनाच्या प्रती सह अहवाल या कार्यालयास वेळोवेळी पाठवावा. 

(९ ) अपसेट प्राईजला या कार्यालयाची मान्यता घेवूनच स्थावर मालमत्तेचा लिलाव लावण्यात यावा. मान्यतेशिवाय लिलाव झाल्यास त्याची 
जबाबदारी संबंधीतांची राहील . 

( १० ) हे अधिकार ज्या कालावधीसाठी दिलेले आहेत तो कालावधी संपताच हे अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

(११) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, म . रा. पुणे यांचे कडील दिनांक २५ मार्च २००४ च्या परिपत्रकीय सुचनेनुसार 
संबंधीत विशेष वसुली अधिकारी यांनी शासन तीन सिहांची राजमुद्रा असलेले सिल वापरण्यात येवू नये . 

( १२ ) जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांनी बोलविलेल्या सभेस उपस्थित राहून कर्ज वसुलीची माहिती देणेत आहे. 
हा आदेश आज दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी माझे सहीने व या कार्यालयाचे मुद्रेसह निर्गमित केला आहे. 


अ. वि . पाटील , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ९ - १५ , २०१५ / चैत्र १९ - २५, शके १९३७ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर, यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई/जिऊनि -१ / का . क . १५६ / अजिंक्यतारा सह. पत ./ ७०९ / २०१५. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , चं. वि . टिकुळे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई (१ ) शहर या 
अधिसूचनेद्वारे अजिंक्यतारा सहकारी पतपेढी मर्यादित , १६३बी / ३० जाकरबाई कानजी चाळ, आर . बी . मार्ग, घोडपदेव , मुंबई ४०० ०३३. या 
संस्थेच्या खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ चा नियम २( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम ( ३ ), ( ५ ), ( ६) , ( ७ ), (९ ), ( १० ), (११) ( अपसेट प्राईस कायम 
करण्याची व विक्री कायम करण्याबाबतची तरतूद वगळून ), (१२ ), (१३ ), ( १४ ), (१५ ), (१७) , (१८ ), (१९ ) व ( २० ) तसेच ९१/ १०१ नुसार 
दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान 
करीत आहे. परंतु सदरचे कर्मचारी बँकेच्या आस्थापनेवर कार्यरत असेपर्यंतच वसुलीचे अधिकार राहतील. तसेच वसुली अधिकारी यांनी 
अजिंक्यतारा सहकारी पतपेढी मर्यादित, १६३बी / ३० जाकरबाई कानजी चाळ , आर. बी . मार्ग, घोडपदेव , मुंबई ४०० ०३३. या संस्थेचीच वसुली 
करावयाची आहे. या अधिकारावर अन्य बँकेची वसुली करण्यात येऊ नये तसेच ठरवून दिलेल्या बँकेच्या कार्यक्षेत्राबाहेर वसुली करण्यात येऊ नये 
याची नोंद घेण्यात यावी . त्यांची अन्यत्र बदली झाल्यास अथवा मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार संपुष्टात येतील. प्रदान झालेल्या विशेष 
वसुली अधिकाऱ्याला, सहकार खाते , महाराष्ट्र शासन , तीन सिहांचेचिन्हांचा शिक्का, यांचा कुठेही वापर करता येणार नाही. तसेच मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या दिनांक २० मार्च २००९ च्या परिपत्रकान्वये असे सूचित करण्यात येते की , त्यांनी 
जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदारांकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही, तोपर्यंत घेऊ नये. वसुली 
अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करून शासकीय कोषागारात भरणा करावयाचा आहे : 


हुदा 


कार्यक्षेत्र 


अनुक्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती 
( ३ ) 

__ ( ४ ) 
१ श्री . पंढरीनाथ काशिनाथ जाधव अध्यक्ष विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
ही अधिसूचना आज दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे . 


बृहन्मुंबई 


चं. वि . टिकुळे, 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुंबई (१ ) शहर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुरूड , 

जिल्हा रायगड यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 
क्रमांक सनिमु / अवसायन मध्य . आदेश / कलम १०२ / २०११. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थात अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारापरत्वे, मी , संजय पवार , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुरूड, ता . मुरूड, जि . रायगड. आदेश देतो की , 
बारशिव विभाग मजुर सहकारी संस्था मर्यादित , बारशिव 
ता . मुरूड , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक केबीए /पीआरजी / ( एक ) / 
१०१०, दिनांक १४ जानेवारी १९८१ ने नोंदविण्यात आलेल्या संस्थेचा 
व्यवहार गुंडाळण्यात यावा व त्यांचे अधिनियमातील कलम १०३( १ ) 
अन्वये संस्थेकरिता आवसायक म्हणून श्री . डी. एस . बांगर , सहायक 
सहकारी अधिकारी , उरण सेवा वर्ग, मुरूड यांची नेमणूक करीत आहे . 


हक्क तसेच संस्थेच्या व्यवहारासंबंधीची कागदपत्रे दस्तऐवज पुस्तके 
याचा ताबा अवसायक यांचेकडे तात्काळ स्वाधीन करावा . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ चे 
पोट -कलम २ मधील तरतुदीनुसार सदर संस्थेला हा आदेश कायम का 
करू नये ? याबाबत तसेच त्यांचे लेखी म्हणजे या आदेशाच्या तारखेपासून 
एक महिन्याचे आंत सादर करणे बाबत या आदेशाद्वारे कळविण्यात 
येत आहे . वरील मुदतीत खुलासा न आल्यास दिलेला खुलासा 
समाधानकार न वाटल्यास अंतिम आदेश देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात 
येईल . 

हा आदेश आज दिनांक २७ जुलै २०११ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


उपरोक्त संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर , वस्तुवर आणि 
दाव्यायोग्य हक्कावर संस्थेचा अधिकार आहे असे अगर तिचा अधिकार 
आहे असे आढळून येईल अशी सर्व मालमत्ता व वस्तु आणि दाव्यायोग्य 


संजय पवार, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुरूड, 

जि . रायगड. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


